महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण १०२१/प्र.क्र. ७५/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १ नोव्हेंबर, २०२१ 


संदर्भ : समक्रमांकाचा दिनांक २९.०९.२०२१ व ७.१०.२०२१ चा आदेशा 
शासन आदेशा 


सेवापुस्तके संगणकीकृत करण्याच्या अनुषंगाने NIC, मुंबई यांनी HRMS मध्ये ई-सेवापुस्तक 
आज्ञावली विकसित केली आहे. मंत्रालयीन विभागात कार्यरत भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या 
सेवापुस्तकांमधील माहिती सदर आज्ञावलीमध्ये भरण्याची कार्यवाही करण्याकरिता श्री.सु.ग.गांगरकर, 
अवर सचिव, सा.प्र.वि./कार्यासन ९-अ यांच्या पर्यवेक्षीय नियंत्रणाखाली संदर्भाधीन शासन आदेझान्वये 
कर्मचाऱ्यांचा एक गट (Cell) स्थापन करण्यात आला आहे. सदर गटासाठी अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या 
खालील कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधी दिनांक ३०.११.२०२१ पर्यंत वाढविण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. नांव पदनाम सध्याचा विभाग 
| 4 | श्री.वैभव उध्दवराव दिवाण लिपिक-टंकलेखक | महसूल व वन विभाग 
२ । श्री.गौरव मोहनराव चौधरी लिपिक-टंकलेखक | कृषि व पदुम विभाग 
3 श्री.सुशांत नारायण पाटील लिपिक-टंकलेखक | सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
४ | श्री.बालाजी मुरलीधर पुरी लिपिक-टंकलेखक | उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
५ | श्री.मेलिंद एकनाथ गायकवाड | लिपिक-टंकलेखक | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 


२. या प्रकरणी उपरोक्त दिनांक २९.०९.२०२१ व दिनांक ०७.१०.२०२१ च्या शासन आदेशातील अन्य 
अटी व शर्ती जशाच्या तशा लागू राहतील 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१११०११७२५३५१३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
Gajanan Bhimrao *:* 


ep: rashtra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled41ada8a72 
०47040, 


Gurav पणान 
(ग.भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

संबंधित लिपिक-टंकलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 

१. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. (संबंधित मंत्रालयीन 
विभागामार्फत) 


शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण १०२१/प्र.क्र. ७५/१४-ब 


२. सह/ उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
३. सह/ उप सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 


. सह/ उप सचिव (आस्थापना), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 


( 
( 
सह/ उप सचिव (आस्थापन), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०००३२ 
( 
( 


सह/ उप सचिव SITTIN), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०००३२ 


७. सह/उपसचिव, कार्यासन ९-अ, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


. सह/उपसचिव, कार्यासन १०, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


९. निवडनस्ती 


